Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ४४ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१- नोव्हेंबर ६ , २०१९/ कार्तिक ९ -१५ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


नाही. 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


१-४ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म. शा . रा ., अ. क्र . १३८ ९ . 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका .- कावि-६६२-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १०० , दिनांक ३१-०१-२०१९ अन्वये प्रारंभिक 


अ .-एक -१ ( १६८ ९ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०१९/ कार्तिक ९-१५ , शके १९ ४१ 


अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेकिंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणत्याही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक-४, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९- ४७-२०१७-२०१८ , गाव चेचरवाडी, 

तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


६ 


००९ 


२ 


९ 


० ०५ 


३ 


१० 


० १३ 


४ 


११ 


० २२ 


५ 


१२ 


००७ 


६ 


१७० 


O 


७ 


१६८ 


O 


८ 


११४ 


० ०३ 


९ 


११५ 


O 


१० 


११५ 


००१ 


११ 


११६ 


००२ 


१२ 


११७ 


० ०५ 


१३ 


११८ 


००७ 


१४ 


१२ ९ 


० ०७ 


१५ 


१६ 


१३० 
१३१ 
१३२ 


O 


१७ 


० ०५ 


१८ 


१४० 


००७ 


१ ९ 


१४१ 


० १० 


एकूण 

संपादित क्षेत्र 


११४ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न पेढी प्रकल्प 


प्रकल्पाचे नाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३१- नोव्हेंबर ६ , २०१९/ कार्तिक ९-१५ , शके १९ ४१ 


३ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता धामोरी ते भातकुली, रा. मा . ३०९ 
रस्त्याच्या कामाकरिता . 
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्त्यामुळे संबंधित भूधारकांना वाहतुकीकरिता लाभ 
मिळणार आहे. 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


शैलेश नवाल , 


अमरावती : 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३ ९ ० . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्र . कावि -दंशा- कक्ष ४( ५ )-१४ ९७-२०१९ . 


मी , डॉ . निरुपमा डांगे, जिल्हादंडाधिकारी, बुलडाणा बाजार आणि यात्रा कायदा , १८६२ च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर 
करून असे जाहिर करते की , मी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे श्री बालाजी महाराज उत्सव साजरा करण्यासाठी व देऊळगाव राजा येथे यात्रा 
भरविण्यासाठी खालील नमूद यात्रा देऊळगाव राजा, जि . बुलडाणा येथे भरविण्यात येते . श्री बालाजी महाराज वार्षिक उत्सव मुख्य कार्यक्रम रुपरेषा 
खालीलप्रमाणे आहे. 


तक्ता 


अ . क्र . 
( १ ) 


१ 


२ 


३ 


उत्सव 

दिनांक , वार व वेळ 
( २ ) 

( ३ ) 
घटस्थापना 

दि . २ ९-० ९ -२०१ ९ रविवार 
मंडपोत्सव 

दि . ०६-१०-२०१९ रविवार 
दसरा पालखी मिरवणूक दि . ०७-१०-२०१९ सोमवार मध्यरात्री 

पासून 

ते दि . ०८-१०-२०१९ (मंगळवार ) 
लळीत उत्सव दिनांक १६-१०-२०१९ ( बुधवार , ५.४५ 

सुर्योदयी , 
कार्तिक उत्सव 

दिनांक २८-१०-२०१९ ते २३-११-२०१९ 


४ 


शर्ती व अटी : 


१. हा आदेश दिनांक २९ -०९ -२०१९ , दिनांक ०६-१०-२०१९ , दिनांक ०७-१०-२०१९ , दिनांक १६-१०-२०१९ , दिनांक २८-१०-२०१९ ते 

दिनांक २३-११-२०१९ पर्यंत मर्यादित राहील . 
२. सध्या विधानसभा निवडणूक -२०१९ जाहीर झाली असून आदर्श आचार संहिता अंमलात आहे. सदर यात्रा कार्यक्रमा दरम्यान आचार संहितेचा 

भंग होणार नाही तसेच आचार संहितेचे काटेकोर पालन करून निवडणूक प्रक्रियेस बाधा पोहोचणार नाही याची खबरदारी व्यवस्थापक , 

श्री बालाजी महाराज संस्थान , देऊळगाव राजा यांनी घ्यावी. 
३. यात्रेमध्ये कोणतेही व्यवसाय करावयाचा झाल्यास संबंधित विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक राहील . 
४. यात्रेमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने मध्यरात्री १०.०० वाजेनंतर कोणताही व्यवसाय चालू ठेवता येणार नाही. 
५. श्री बालाजी संस्थान व्यवस्थापन समिती , दे. राजा यांनी चेंगराचेंगरी सारखा प्रकार होऊ नये जिवित/वित्तहानी होऊ नये या दृष्टिने 

संस्थानच्या वतीने जास्तीत जास्त स्वयंसेवक नेमणे बंधनकारक राहील . लळिताचेदिवशी प्रसाद वाटपाचे वेळी भाविक हे रांगेत येतील व 
आवश्यक त्या ठिकाणी भाविकांच्या व्यवस्थेसाठी बॅरिगेटींगची व्यवस्था करण्यात यावी . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३१- नोव्हेंबर ६, २०१९ / कार्तिक ९-१५ , शके १९४१ 


६. वाहन धारकांना वाहने लावण्याकरिता पार्किंगची व्यवस्था शिवाजी हायस्कूलच्या प्रांगणात चारचाकी वाहनांची व्यवस्था करावी व 

मोटारसायकलसाठी नगर परिषद शाळेच्या प्रांगणात पार्किंगची व्यवस्था करण्यात यावी . त्यासाठी योग्य तो पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात 


यावा . 


७. दिनांक १६-१०-२०१९ रोजी लळीत उत्सवाचे रोजी दिनांक २२-१०-२०१३ रोजी झालेल्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये याची दक्षता 

घेण्यात येऊन त्याबाबत योग्य त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात . 


८. यात्रास्थळी रस्त्यावर अडथळा निर्माण होणार नाही याकरिता आवश्यक तो पोलिस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात यावा . 


९ . नगर पालिका प्रशासन, पोलीस विभाग , महसूल विभाग , बांधकाम विभाग व संबंधित इतर विभाग यांनी दिलेले निर्देश पाळणे आयोजन 

संस्थानास बंधनकारक राहील . 


१०. यात्रेतील भाविकांची व्यवस्था व सुरक्षिततेबाबत केलेल्या नियोजनाची एक प्रत पोलीस विभागाकडून मंजूर करून घेणे आयोजन संस्थानास 

बंधनकारक राहील . 


११. सर्व सोईसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आयोजन संस्थानाची राहील . कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी प्रशासनाच्या मागणीप्रमाणे 

सोयीसुविधा पुरविणे आयोजन संस्थानाला बंधनकारक राहील . 


दिनांक २९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३९ १ . 


आदेश 


क्रमांक कावि -दंशा कक्ष ४( ५)-१५६०-२०१९ . 


मी , डॉ . निरुपमा डांगे , जिल्हादंडाधिकारी, बुलडाणा बाजार आणि यात्रा कायदा, १८६२ च्या कलम ५ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून मी , असे जाहीर करते की , विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ जाहीर झालेली आहे. त्याअनुषंगाने दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी 
मतदान दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ मतमोजणी होणार असून मतदारांना मतदान करता यावे व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टिने 
दिनांक २१-१०-२०१९ रोजी सोमवार व दिनांक २४-१०-२०१९ रोजी गुरुवारी भरणारे सर्व आठवडी बाजार त्या रोजी न भरवता त्यापुढील दिवशी 
भरवण्यात येतील . 


हा आदेश दिनांक २१-१०-२०१९ व दिनांक २४-१०-२०१९ पुरताच मर्यादित राहील . 


बुलडाणा : 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001. AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


